महाराष्ट्र राज्यात "मुख्यमंत्री-माझी 
लाडकी बहीण" योजना सुरु करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक- मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-२८ जून, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अनिमियाचे प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील 
THIS पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१० टक्के व स्त्रीयांची टक्केवारी २८.७० टक्के 
इतकी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक, आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे 
आवश्यक आहे. 


महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना 
राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक 
स्वातंत्रयावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक 
स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक 
भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची "मुख्यमंत्री-नाझी लाडकी बहीण" योजना सुरू 
करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा 
करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची "मुख्यमंत्री- 
माझी लाडकी बहीण" योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. योजनेचा उद्देश :- 


(१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना 
देणे. 

२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे. 

३) राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे. 

४) राज्यातील महिलांना व मुलींना सठाक्तीकरणास चालना मिळणे. 

५) महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा. 


( 
( 
( 
( 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२ 


२. योजनेचे स्वरुप :- पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिक 
केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.१,५००/- 
इतकी रक्‍कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे 
रु.१,५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेळ तर फरकाची रक्‍कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात 
येईल. 


३. योजनेचे लाभार्थी :- महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६० या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, 
घटस्फोटित, परित्यक्‍्त्या आणि निराधार महिला. 


४. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता:- 


(१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. 

(२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला. 
(३) 

(४) 


३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत. 

४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्‍यक 
आहे. 

(५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्‍कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे. 


५. अपात्रता :- 


(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. 

(२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. 

(३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी 
विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत 
आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले 
तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत. 

(४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे 
रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल. 

(५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे. 

(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या 
बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत. 

(७ ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त होतजमीन आहे. 

(८) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर 
नोंदणीकृत आहेत. 
सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता 

असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२ 


६. सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्‍यक आहेत:- 
(१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज. 

२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड. 
३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. 
४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला 

(वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवायी. 
५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत. 
६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो. 
) 
) 


( 
( 
( 


७ रेशनकार्ड. 


( 
( 
( 
(८) सदर योजनेच्या अटी शार्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र. 


७. लाभार्थी निवड :- “मुख्यमंत्री-माझी ळाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी 
सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी यांनी 
खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर 
करावा. सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता 
अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी 
व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | कार्यक्षेत्र लाभार्थ्याची अर्ज | अर्ज पडताळणी करुन सक्षम | अंतिम मंजूरी 
स्वीकृती/तपासणी/पोर्टलवर | अधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी | देण्याकरीता सक्षम 
अपलोड करणे. सादर अधिकारी 

१. | ग्रामीण भाग | अंगणवाडी सेविका/ | संबंधित जिल्हा महिला व | संबंधित जिल्हाधिकारी 
पर्यवेक्षिका/ सेतू सुविधा | बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील 
केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक समिती 

२. । नागरी भाग । अंगणवाडी सेविका/ 
मुख्यसेविका/ वार्ड अधिकारी/ 
सेतू सुविधा केंद्र 


८. नियंत्रण अधिकारी :- आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे सदर योजनेसाठी 
“नियंत्रण अधिकारी” राहतील. तसेच आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे 
“सहनियंत्रण अधिकारी” राहतील. 


९. योजनेची कार्यपध्दती :- 
अ) अर्ज करण्याची प्रक्रिया - योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अँपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन 
भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे:- 


(१) पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२ 


(२) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी "अर्ज" भरण्याची सुविधा 
अंगणवाडी केंद्रात/बाळल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये 
(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील. 

(३) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये 
(नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट 
केला जाईल आणि प्रत्येक यडठास्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती 
दिली जाईल. 

(४) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल. 

(५) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा 
थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे 
MASA आहे. 

१. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशानकाडी) 

२. स्वतःचे आधार कार्ड 
ब) तात्पुरत्या यादीचे were :- अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी 
पोर्टल/अँपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावरील सूचना 
फलकावर देखील लावण्यात येईल. 


क) आक्षेपांची पावती :- जाहीर यादीवरील हरकत पोर्टल/अँपद्वारे प्राप्त केल्या जातील. याशिवाय 
अंगणवाडी सेविका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र यांचेमार्फत बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी 
यांच्याकडे लेखी हरकत/तक्रार नोंदवता येईल. लेखी (ऑफलाईन) प्राप्त झालेल्या हरकत/तक्रार 
रजिस्टरमध्ये नोंदविल्या जातील आणि ऑनलाईन अपलोड केल्या जातील. पात्र लाभार्थी यादी जाहीर 
केल्याच्या दिनांकापासून ०५ दिवसांपर्यंत सर्व हरकत/तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे. 


सदर हरकतीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाली “तक्रार निवारण समिती” गठीत करण्यात येईल. 


ड) अंतिम यादीचे प्रकाशन :- सदर समितीमार्फत प्राप्त हरकतीचे निराकरण करण्यात येऊन, पात्र 
लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाईल. सदर पात्र/अपात्र लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी अंगणवाडी 
केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावर/ सेतू सुविधा केंद्र, तसेच पोर्टल/अँॅपवर देखील जाहीर केली जाईल. 


पात्र अंतिम यादीतील महिला मृत झाल्यास सदर महिलेचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२ 


ई) लाभाच्या रक्कमेचे वितरण:- प्रत्येक पात्र महिळेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ 
हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
कार्यालयामार्फत रक्‍कम जमा केली जाईल. 


१०. योजनेची प्रसिध्दी :- सदर योजनेची प्रसिध्दी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद/नोडल 
अधिकारी तसेच जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या 
समन्वयाने करावी. तसेच, गाव पातळीवरील होणाऱ्या ग्रामसभा/ महिला सभांमध्ये सदर योजनेबाबत 
व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी. 


११. सदर योजनेसाठी वेब पोर्टल व मोबाईल अँपलिकेशन तयार करण्याची जबाबादारी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास, पुणे यांची राहील. 


या योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरुळीत कार्यान्वित 
राहण्याकरीता तसेच पोर्टलचे संचालन, अर्ज Digitized पध्दतीने जतन करणे, पोर्टल वेळोवेळी 
अद्ययावत करणे याकरीता आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या स्तरावर कक्ष निर्माण करण्यास 
व त्यामध्ये विहीत पध्दतीने १० तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्‍ती करण्यात येईल. तसेच योजना सुरुळीत 
कार्यान्वित राहण्याकरीता, नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनस्तरावर कक्ष निर्माण करुन ०५ तांत्रिक 
मनुष्यबळाची नियुक्‍ती करण्यात येईल. 


१२. सदर योजनेचे संनियत्रंग व आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरावर समिती गठीत करण्यात येत 
असून सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे:- 


राज्यस्तर समिती:- 
अ.क्र पदनाम समितीमधील 
पदनाम 
ष्य आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 
२ | आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई सदस्य 
३ | Md उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य 
४ | सह सचिव/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
५ | सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास सदस्य 
६ | सर्व उप आयुक्‍त (विकास), ग्राम विकास विभाग सदस्य 
७ | संचालक, नगरपालिका, नगरपंचायत प्रशासन, नवी मुंबई सदस्य 
८ । उप आयुक्त (महिला विकासा, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे | सदस्य सचिव 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२ 


सदर समितीची बैठक ३ महिन्यातून एक वेळेस तसेच आवश्‍यकतेनुसार आयोजित करण्यात 
यावी. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 


(१) सदर योजनेची देखरेख व संनियंत्रण करणे. 

(२) राज्यातील योजनेचा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेणे. 

(३) सदर योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद व खर्च याबाबतचा आढावा घेवून आवश्यक निधीची मागणी 
शासनास सादर करणे. 

(४) सदर योजनेत धोरणात्मक बदल करावयाचा असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर 
करणे. 


जिल्हास्तर समिती:- 
अ.क्र पदनाम समितीमधील 
पदनाम 
वि संबंधित जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
२  । संबंधित सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सह अध्यक्ष 
३ | संबंधित पोलिस अधिक्षक सदस्य 
8 | जिल्हा सह आयुक्‍त नगर प्रशासन सदस्य 
५. | जिल्हयातील महानगरपालिकाचे आयुक्‍त किवा त्यांचे प्रतिनिधी (उप आयुक्‍त सदस्य 
दर्जापेक्षा कमी नसावे.) 
६ | संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी सदस्य 
७ | जिल्हयातील नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी सदस्य 
८ | संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प सदस्य 
९ | संबंधित जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी सदस्य सचिव 


सदर समितीची बैठक दरमहा तसेच आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात यावी. सदर 
समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 


(१) सदर योजनेची देखरेख व संनियंत्रण करणे. 

(२) सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नियमित आढावा घेणे. 

(३) सदर योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद व खर्च याबाबतचा आढावा घेवून आवश्‍यक निधीची मागणी 
राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करणे. 

(४ कालबध्द पध्दतीने पात्र लाभार्थीची यादी अंतिम करणे व सदर योजनेपासून कोणताही पात्र 
लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२ 


राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीमध्ये तसेच योजनेच्या अंमलबजावणी सुकर व्हावी, यासाठी 
कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांना राहतील. तसेच 
मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्याकडून सदर योजनेचा आढावा दर ३ महिन्यांनी घेण्यात येईल. 


१३. सदर योजनेचे मुल्यांकन महात्मा गांधी प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येईल. 


१४. योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी कालमर्यादा:- 


अ.क्र उपक्रम वेळेची मर्यादा 

ca अर्ज प्राप्त करण्यास सुरुवात १ जुले, २०२४ 

Q | Sot प्राप्त करण्याचा शोवटचा दिनांक १५ जुले, २०२४ 

३ | तात्पुरती यादी प्रकाशन दिनांक १६ जुले, २०२४ 

४  । तात्पुरत्या यादीवरील तक्रार/हरकती प्राप्त करण्याचा ।१६ जुले, २०२४ ते 

कालावधी २० जुले, २०२४ 

५ | तक्रार/हरकतींचे निराकरण करण्याचा कालावधी २१ जुले, २०२४ ते 
३० जुले, २०२४ 

& अंतिम यादी प्रकाठान दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ 

७  । लाभार्थ्याचे बँकेमध्ये E-KYC करणे. १० ऑगस्ट, २०२४ 

८ लाभार्थी निधी हस्तांतरण १४ ऑगस्ट, २०२४ 

९  । त्यानंतरच्या महिन्यांत देय दिनांक प्रत्येक महिनाच्या १५ 
तारखेपर्यंत 


उपरोक्‍त कालावधीनंतर या मोहिमेतंर्गत नोंदणीबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात वेळोवेळी 
MIAH A सूचना देण्यात येतील. 


२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता भासल्यास नवीन 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी “मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष” यांचे सहकार्य घेण्यात 
येईल. 


४. सदर योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध होईपर्यंत या विभागाच्या “लेक लाडकी” या 
योजनेसाठी अस्तित्वात असलेल्या लेखाशिर्ष २२३५ डी५२४ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेल्या आर्थिक 
तरतूदीतून खर्च भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२ 


uy, 


सदर शासन निर्णय दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या 


निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२८१८१४०१८२३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANUP KUMAR YADAV 
A N U Pp DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MINORITIES. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5f3908d24b2568f3b31ae7a2607 
KU M A R b77e47b9cced8530762703728fbf48d2b4 
9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=04D0A29A400CB59ACDA9 


5D417719F74B7810596B06FB1A4D38C8E 
A417B170BB0, cn=ANUP KUMAR YADAV 
Date: 2024.06.28 18:48:51 +05'30' 


(डॉ.अनुपकुमार यादव) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 
. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

९. 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.विभागीय आयुक्‍त (सवी. 

१३.आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 

qv. Sg, महिला व बाल विकास, पुणे. 

१५.जिल्हाधिकारी (सवी. 

१६.पोलिस अधिक्षक (सवी. 

१७.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१८. महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

२०. मुख्याधिकारी नगरपरिषद (सवी. 

२१.जिल्हा सह आयुक्‍त नगर प्रशासन (सवी. 

२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि २०२४/प्र.क्र.९६/कार्या-२ 


२३.सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.सर्व सह आयुक्‍त/उप आयुक्‍त / विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 
२५.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय पुणे मार्फत). 
२६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय पुणे मार्फत). 
२७.महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने). 
२८. निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


